रेण्वीय निदान प्रयोगशाळा, सिंधुदुर्ग येथील 
कामकाज सुरळितपणे कार्यान्वित करणे व 
तांत्रीक मार्गदर्शन व नियंत्रण करणेसाठी 
तांत्रीक समिती गठित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१४७/आरोग्य ३अ 
गो.ते.रुग्णालय संकुल, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक : ८ जानेवारी, २०२१ 


वाचा :- संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांचे पत्र क्रमांक : संआसेपुणे/रेण्वीयनिदानशझाळासिंधुदुर्ग 
/तांत्रीक समिती/कक्ष ८०/ ७६४५/२०२० दिनांक ०८/०४/२०२० 


प्रस्तावना :- 
रेण्वीय निदान प्रयोगशाळा, सिंधुदूर्ग St BSL ॥ (Biosafety level-ll) व BSL Ill (Biosafety 


level-Ill) Garrat असणे अपेक्षित आहे. विशिष्ट तांत्रिक कौडल्य आणि Molecular Biology, Virology 


And Microbiology या विषयांतील तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनानुसार कामकाज होणे अपेक्षित असल्याने व 


सदर प्रयोगशाळेचे कामकाज सुरळीतपणे कार्यान्वीत करणे आणि तांत्रीक मार्गदर्शन व नियंत्रण 


करणेसाठी तांत्रीक समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढील प्रमाणे 


निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
रेण्वीय निदान प्रयोगशाळा, सिंधुदूर्ग या प्रयोगशाळेचे कामकाज सुरळीतपणे कार्यान्वीत करणे 


आणि तांत्रीक मार्गदर्शन व नियंत्रण करणेसाठी खालीलप्रमाणे तांत्रीक समिती गठीत करण्यात येत 


आहे 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१४७/आरोग्य ३अ 


अ.क्र नाव व पदनाम पद 
ae २ ३ 

ee .| संचालक, आरोग्य सेवा-२, पुणे अध्यक्ष 

२ सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य | सदस्य 
रोग), पुणे-१ 

३ राष्ट्रीय विषाणू संस्था, पुणे यांचेकडील एक प्रतिनिधी सदस्य 
(मॉलेक्युलर बायोलॉजी तज्ञ) 

४ शासकीय deny महाविद्दालय, कोल्हापूर येथील मेडिकल | सदस्य 
मायक्रो बायोलॉजीचे प्राध्यापक 

५ राज्य सर्वेक्षण अधिकारी, एकात्मिक साथरोग सर्वेक्षण | सदस्य 
कार्यक्रम, पुणे 

६ सह आयुक्‍त Wa, रोग अन्वेषण विभाग, औंध पुणे यांचा सदस्य 
प्रतिनिधी 

७ उपसंचालक, आरोग्य सेवा, राज्य सार्वजनिक आरोग्य | सदस्य-सचिव 
प्रयोगशाळा, पुणे 


सदर तांत्रीक समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील :- 


१) 


रेण्वीय निदान प्रयोगशाळा, सिंधुदूर्ग येथील तांत्रीक कामकाज (प्रोटोकॉल) संबंधीचा 


सल्ला देणे आणि कामकाजाबाबत तांत्रिक मार्गदर्शन करणे. 


प्रयोगशाळेत निदान करण्यात आलेल्या साथरोगाच्या बाबतीत खात्री परिक्षण उपचार व 


त्यावरील संशोधन यावर मार्गदर्शन करणे. 


प्रयोगशाळेत काम करणा-या अधिकारी/कर्मचारी यांचे तांत्रिक कौशल्य वृध्दिंगत करणे 


व त्यांना अद्ययावत उपकरणे व विश्लेषण पध्दती यांची माहिती होण्यासाठी प्रशिक्षण 


बाबत मार्गदर्शन करणे व त्याबाबत दिशा ठरविणे. 


प्रयोगशाळेच्या कामकाजाचा आढावा घेणे व सुधारणांबाबत मार्गदर्शन करणे. 


रेण्वीय निदान प्रयोगशाळा, सिंधुदूर्ग यांचे भविष्यात आवश्‍यकतेनुसार श्रेणीवर्धन करणे 


तसेच भविष्यात पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक व अमरावती येथे सुरु होणा-या 


रेण्विय निदान प्रयोगशाळा कार्यान्वित करण्यासाठी मार्गदर्शन करणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


DIRT FUT क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१४७/आरोग्य ३अ 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१११२४५२३००१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Sanjeev Digitally signed by 


Sanjeev 


H a ri 5 h C h an Harishchandra Dhuri 
Date: 2021.01.08 


dra Dhuri 13:07:51 +05'30' 
(सं.ह.धुरी) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन. 


१) महालेखापाल, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १/ २, मुंबई/ नागपूर. 
२) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३) संचालक (१), आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४) संचालक (२), आरोग्य सेवा, पुणे 

५) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
७ निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


